शासकीय कर्मचाऱ्यांना वेतन व भत्त्यांचे प्रदान 
करण्यासाठी आहरण व संवितरण अधिकारी यांचे 
वेतन व भत्ते बँक खाते तसेच निवृत्तीवेतन धारकाचे 
वैयक्तिक निवृत्तीवेतन बँक खाते उघडण्यास 
खाजगी बँकांना मान्यता देणेबाबत...... 


महाराष्ट्र शासन 
वित्त विभाग 
शासन निर्णय क्र. संकीर्ण २०२०/प्र.क्र.५१/२०/कोषा.प्रशा.५ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
तारीख: ०७ डिसेंबर, २०२२ 


संदर्भ : १वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. संकीर्ण २०२०/प्र.क्र.५१/२०/कोषा.प्रशा.५ 
दि.१३ मार्च, २०२० 
2) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. संकीर्ण २०२०/प्र.क्र.५१/२०/कोषा.प्रशा .५ 
दि.३ मार्च, २०२१. 
3) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. संकीर्ण २०२०/प्र.क्र.५१/२०/कोषा.प्रशा .५ 
दि.२० मे, २०२१. 
४ वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. संकीर्ण २०२०/प्र.क्र.५१/२०/कोषा.प्रश्ा.५ 
दि.९ डिसेंबर, २०२१. 
प्रस्तावना:- 
उपरोक्त संदर्भाधीन क्र. २ च्या शासन निर्णयान्वये खाजगी बँकांना मर्यादित प्रमाणात शासकीय 
बँकींग व्यवहार हाताळण्याची परवानगी देण्यात आली असून, संदर्भाधीन क्र. ३ च्या शासन निर्णयान्वये 
ज्या खाजगी बँकांनी शासनासोबत स्वतंत्र करार केला आहे, अशा खाजगी बँकांची यादी सदर शासन 
निर्णयासोबतच्या अनुक्रमे जोडपत्र “अ” व जोडपत्र “ब” मध्ये दिळेली आहे. शासनासोबत करार 
केलेल्या आणखी ३ खाजगी बँकांना मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : 

१. खाली नमूद ३ खाजगी बँकांनी शासकीय कर्मचाऱ्यांना वेतन व भत्त्याचे वितरण 
करण्यासंदर्भात तसेच निवृत्तीवेतन धारकांना बँकेमार्फत निवृत्तीवेतन प्रदान करण्यासंदर्भात 
शासनाबरोबर करार केला आहे. त्यास अनुसरुन सदर बँकांना आहरण व संवितरण अधिकारी यांचे 
कार्यालयीन बँक खाते उघडण्यास तसेच निवृत्तीवेतनधारकाचे वैयक्तिक बँक खाते उघडण्यास 
शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


(9) Karnataka Bank Ltd. 
(2) Jammu and Kashmir Bank Ltd. 
(3) Utkarsh Small Finance Bank Ltd. 


२. उपरोक्त 3 बँकांचा समावेडा दिनांक २० मे, 2029 च्या शासन निर्णयासोबतच्या VISTA “I” J 
जोडपत्र “ब” मध्ये करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०२०/प्र.क्र.५१/२०/कोषा.प्रशा.५ 


३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२१२०७१२५६१२८९०५ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


प्रति, 


INDRAJEET 
SAMBHAJI GORE 


( इंद्रजित गोरे) 
WMATA उप सचिव 


मा.राज्यपाल यांचे सचिव, 

मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, 
मा.उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव, 

सर्व मा.मंत्री व मा.राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव 


मा.विरोधी पक्षनेता, विधानसभा / विधान परिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई. 


सर्व सन्माननीय विधानसभा / विधान परिषद व संसद सदस्य. 
सर्व मंत्रालयीन प्रशासकीय विभाग 
मंत्रालयीन सर्व विभागांच्या अधिनस्त असलेल्या सर्व विभागांचे व कार्यालयांचे प्रमुख 
प्रबंधक, मूळ न्यायालय शाखा, उच्च न्यायालय, मुंबई 
प्रधान महालेखापाल (लेखा परीक्षा)- १, महाराष्ट्र, मुंबई 
प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१, महाराष्ट्र, मुंबई 
महालेखापाल (लेखापरीक्षा)-२, महाराष्ट्र, नागपूर 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-२, महाराष्ट्र, नागपूर 
आयुक्‍त, आयकर (TDS) चर्नीरोड, मुंबई ४००००२ 
आयुक्‍त, आयकर (TDS) सिव्हील लाईन*, नागपूर ४४४००१ 
प्रबंधक, उच्च न्यायालय (अपील शाखा) मुंबई 
सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई 
सचिव, महाराष्ट्र विधीमंडळ सचिवालय, मुंबई 
प्रबंधक, लोक आयुक्‍त व उपलोक आयुक्त यांचे कार्यालय, मुंबई 
प्रबंधक, महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई 
मुख्य माहिती आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
विशेष आयुक्त, महाराष्ट्र सदन, कोपर्निकस रोड, नवी दिल्ली 
सर्व विभागीय आयुक्‍त 
सर्व जिल्हाधिकारी 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०२०/प्र.क्र.५१/२०/कोषा.प्रशा.५ 


२५. सर्व जिल्हापरिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी 

२६. संचालक , लेखा व कोषागारे, मुंबई 

२७. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

२८. सहसंचालक,लेखा व कोषागारे,कोकण/पुणे/नाशिक/ औरंगाबाद/ अमरावती/ नागपूर 

२९. संचालक, स्थानिक निधी लेखापरिक्षा संचाळनाळय, कोकण भवन, नवी मुंबई 

३०. सहसंचालक,स्थानिक निधी लेखा परिक्षा कोकण/पुणे/नाशिक/ औरंगाबाद/ अमरावती/ 
नागपूर 

३१. वित्त विभागातील सर्व कार्यासने 

३२. निवड नस्ती कोषा प्र.५. 


KKKKKKKKEKKEKRKKKE 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


